पृथ्वीराज देशमुख मुलींची सैनिकी शाळा, 
धर्मापुरी, ता. जि. परभणी या शाळेस सन 
२०२०-२१ या शौक्षणिक वर्षापासून 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर इ. ११ वी व सन 
२०२१-२२ पासून इयत्ता १२ वी ची तुकडी 
मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: इसैशा-२००९/(१०/०९)/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२. 
दिनांक: of मार्च, २०२४ 


संदर्भ: - 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक इसैझा-२००९/(१०/०९)/एसएम-६, 
दिनांक २१.०८.२०१३. 
२) महाराष्ट्र स्वयं-अर्थसहाय्थित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२. 
३) मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट याचिका क्र.२३६५/२०२२ मध्ये 
मा.न्यायालयाचे दिनांक 02.03.2022 रोजीचे आदेशा. 
प्रस्तावना:- 


श्री. दुर्गामाता बहुउद्देशिय क्रीडा व शैक्षणिक संस्था संचलित पृथ्वीराज देशमुख मुलींची सैनिकी 
शाळा, धर्मापुरी, ता. जि. परभणी या झाळेस संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये इयत्ता ५ वी ते इयत्ता १० 
वी पर्यंत अनुदान तत्वावर वर्ग मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर संस्थेस इयत्ता ११वी व 
इयत्ता १२ वी ची तुकडी विहीत कालावधीत मंजूर न केल्याच्या कारणास्तव सदर संस्थेने मा.उच्च 
न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.२३६५/२०२२ दाखल केले होती. सदर न्यायालयीन 
प्रकरणी मा. न्यायालयाने दिनांक ०२.०३.२०२२ रोजी आदेश पारित केले आहेत. मा.न्यायालयाच्या 
आदेशास अनुसरून पृथ्वीराज देशमुख मुलींची सैनिकी शाळा, धर्मापुरी, ता. जि. परभणी या शाळेस सन 
२०२०-२१ या शौक्षणिक वर्षापासून इयत्ता ११ वी च्या FHS व सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून 
इयत्ता १२ वी च्या तुकडीस स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

श्री. दुर्गामाता बहुउद्देशिय क्रीडा व शैक्षणिक संस्था, चिंचोली क्र.२ ता.दिग्रस जि.यवतमाळ 
संचलित पृथ्वीराज देशमुख मुलींची सैनिकी शाळा, धर्मापुरी, ता. जि. परभणी या शाळेस सन २०२०-२१ या 
शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता ११ वी च्या तुकडीस व सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता १२ वी च्या 
तुकडीस स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावर मंजूर करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 
१) सदर आदेशान्वये स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावर मंजूर करण्यात आलेल्या तुकडीला अनुदानाचा 
कोणताही हक्क प्राप्त होणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः इसैझा-२००९/(१०/०९)/एसएम-६ 


२) या स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावरील तुकडीसाठी लागणारा शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग 
यांच्या वेतन व इतर बाबीवरील खर्च संस्थेने कायमस्वरुपी स्वतःच्या निधीतून करावा. याबाबत 
भविष्यात शासनास कोणत्याही प्रकारे आर्थिक दायित्व राहणार नाही. प्रत्येक वर्षाच्या संच 
मान्यतेमध्ये सदर बाब स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावी. 


२. संदर्भाधीन क्र. (2) येथील अधिनियमान्वये विहीत करण्यात आलेल्या अटी व शार्तीची तसेच 
पटसंख्येच्या निकषांची पूर्तता तसेच भौतिक सुविधांची उपलब्धता विचारात घेऊन सदर सैनिकी झाळेला 
मान्यता देण्यात आली आहे. ही बाब संबंधित संस्थेला शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, परभणी 
यांनी सकारण कळवावी. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०६१७५८४२९०२१ असा आहे. हा seat डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BABASAHEB 5 
KHANDARE 
Date: 2024.03.06 18:09:53 +05'30' 


(बाबासाहेब स. खंदारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय 
२. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
३. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, मुंबई 
४. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, मुंबई 
५. सर्व विधान सभा व विधान परिषद सदस्य 
६. प्रधान सचिव, (शालेय शिक्षण) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
७. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
१०. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, परभणी 
99. निवड नस्ती (एसएम-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


